महापार ऑनलाईन प्रणालीतील सन २०१७-१८ 
या प्रतिवदेन वर्षाचे गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील निवडक सेवांमधील अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल बंद करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीएफआर-१११९/प्र.क्र.१२८/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : सीएफआर-१२११/ प्र.क्र.२५७/तेरा, 
दिनांक २.२.२०१७. 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/तेरा, 
दिनांक १५.१२.२०१७ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, दिनांक ७.२.२०१८. 
8) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: सीएफआर-१११९/प्र.क्र.१२८/१३, दि.०१.०१.२०२०. 


शासन परिपत्रक :- 


गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालाचा 


सुधारीत नमुना दि.२.२.२०१७ व दि.७.२.२०१८ च्या शासन निर्णयांन्वये विहीत करण्यात आला असून निवडक 


१२ Waite गट-अ मधील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाळ सन २०१६-१७ पासून व गट-ब 


(राजपत्रित) मधील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१७-१८ पासून ऑनलाईन पद्धतीने 


नोंदविण्यात येत आहेत. यासाठी MahaPAR ही संगणक प्रणाली Nic मार्फत विकसित करण्यात आली 
आहे. 


२. शासन पत्र दिनांक ०१.०१.२०२० अन्वये महापार प्रणालीमध्ये सन २०१७-१८ च्या कार्यमूल्यमापन 


अहवालांबाबतची कार्यवाही दिनांक १५/१/२०२० पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत संबंधितांना कळविण्यात आलेले 
आहे. त्यानुसार आता सन २०१७-१८ चे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत, असतील त्या टप्प्यावर 


दिनांक १५.२.२०२० रोजी बंद करण्यात येत आहेत. दिनांक १५.२.२०२० नंतर सदर प्रणालीत सन २०१७- 


१८ या वर्षाच्या कार्यमूल्यमापन अहवाला संदर्भात कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही. सदर 


कार्यमूल्यमापन अहवाल आहेत त्या स्थितीत अंतिम राहतील याची सर्व संबंधित अधिकारी, प्रतिवेदन व 


पुनर्विलोकन अधिकारी आणि संस्करण अधिकारी यांनी कृपया नोंद घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीएफआर-१११९/प्र.क्र.१२८/का-१३ 


2» सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahararshtra.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२००२१०१६०५०४९७०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Smita Prasad Joshi 


क DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=General 
al | a i a S a Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7 edf6a25c7 2797123 
e daa86acd09edf52baf1, 
h serialNumber=28aa5752fa66d3a7fdeafb 1 f4ab24cd90fd9d667a6 
O S 7 | 880cb8cceca18276150aca, cn=Smita Prasad Joshi 
Date: 2020.02.10 16:07:59 +05'30" 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


१. मा राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा) , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

६. सह सचिव/ उपसचिव (गृह विभाग, वित्त विभाग, महसूल व वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, 

सहकार विभाग, शालेय शिक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग) , मंत्रालयीन विभागांच्या क्षेत्रिय आस्थापना 

शाखा. 
७. निवडनस्ती / कार्या-१३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


